इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व 
विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 
वसतीगृह चालविण्याच्या अनुषंगाने निधी वितरीत 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण तसेच नियंत्रण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-वगृयो-२०२४/प्र.क्र.४५३/योजना-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन ज्ञापन क्र. वगृयो-२०२३/प्र.क्र.२३/योजना-५, 
दि.२८ एप्रिल,२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि.२८ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन ज्ञापनातील परिच्छेद क्र. २ मधील पाचव्या 
ओळीतील “संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे” ऐवजी “संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक संचाळक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण” यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे.” अशी सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


3. सदरहू शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०८०८१४५६५९४६३४ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 

BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
5.4.20=c0edee7a8805e86e41846cf28cf151 b9ce48bb88ebf4f2: 

8a7fc10e8dcad98ec, postalCode=400032, st=Mahi 


C H AVA N INumber=8C2377ED235498603821D49922A21087 1FF6FB9B 
369722AC707AEE7DCD87F2BD, cn=DINESH ROHIDAS CHAVAN 


Date: 2024.08.08 15:12:19 +05'30' 


(दिनेश चव्हाण) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद/ विधानभवन, मुंबई. 
३. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
४. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वगृयो-२०२४/प्र.क्र.४५३/योजना-१ 


६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

qo, स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक). 
१२. सर्व सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण. 

१३. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 

१४. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६. सर्व सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/ कार्यासन-१४१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती (योजना-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


